कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १९० 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते 
३१/०८/२०२२ या कालावधी करीता मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२१/प्र.क्र.६७/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: १४ मार्च, २०२२ 
वाचा - सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/१२१/प्र.क्र.६७/ 
कु.क., दि. ०४ मार्च, २०२ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


सदर शासन निर्णयातील शासन निर्णयामधील प्रस्तावनेमध्ये “कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत 


विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १९२० अस्थायी पदांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 


दि. २३/०९/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०१/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली होती.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध 


योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १९० अस्थायी पदांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 


दि. २३/०९/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ येथे “सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षा करिता सदर 


पदावरील खर्च खालील विवरणपत्रात दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर 


तरतुदींतून भागविण्यात यावा.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “सन २०२२-२०२३ या 
आर्थिक वर्षा करिता सदर पदावरील खर्च खालळीळ विवरणपत्रात दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली 


अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२१/प्र.क्र.६७/ कु.क. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२२०३०९१८०७५१७८१७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


ढ Digitally signed by Nilesh Madhukar Falke 
N | | e S h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
M d h k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a ) U a r 2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d798 
5fb077e5abd6b9fad45b976539bce4d36b 


F a | ke 0b69, cn=Nilesh Madhukar Falke 


Date: 2022.03.15 11:19:13 +05'30' 


(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

७. सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निमार्ण भवन,नवी, दिल्ली 

८. विभागीय संचालक (कु.क.), ८२/२, पर्वती, पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 
नगर, पुणे 

९. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 

१०.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

११.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्वी 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१३.जिल्हा area चिकित्सक , सामान्य रूग्णालय (सवी 

१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१५.वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रूग्णालय, उल्हासनगर , जिल्हा- ठाणे 

१६.प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ़ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आश्रमशाळा, 
लेआऊट ,ग्रेटनाग रोड , नागपूर- ४४० ००९. 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

१८. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१९.निवडनस्ती ( कु.क.). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


